लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा-२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतील 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९४१७२ 
तारीख: २५ जुले, २०१९ 

ज्ञापन-: 

लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी, या गट क पदावर नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या 
लघुटंकलेखक परीक्षा २०१७ -चा अंतिम निकाल मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट 
याचिका क्र.२०५३/२०१४ श्री.संजीव Boos विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका प्रकरणी 
होणाऱया अंतिम निकालाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या व 
निवडसूचीत समावेश करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे नियतवाटप सोबतच्या विवरणपत्र “अ” व “ब” 
मध्ये नमूद केल्यानुसार त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात व 
बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) या रिक्‍त पदांवर करण्यात येत 
आहे. 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” व “ब” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात यावी :- 


(१ सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत संबंधित 
विभाग/कार्यालयात afer: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्तीचा स्वीकार करणे 
आवर्यक आहे. प्रस्तुत अस्थायी नियुक्‍तीसंदर्भात या मुदतीत उमेदवारांकडून काही उत्तर 
न आल्यास, त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती 
स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियम, १९८२ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक १४.०१.२०१९ 
च्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारस क्रमांकानुसार राहील. तसेच शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी./प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८.५.२०१८ मधील 
तरतुदीनुसार “सदर उमेदवारांची शिफारस ही प्रतिक्षायादीमधून झालेली असल्यामुळे , 
सदर उमेदवारांची ज्या आदेशान्वये नियुक्‍ती होईल. त्या आदेशानुसार ते ज्या दिनांकास 
रुजू होतील त्या दिनांकास त्यांची ज्येष्ठता निर्धारित केली जाईल. सदर उमेदवारांना 
मूळ गुणवत्ता यादीनुसार ज्येष्ठतेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.” 


(२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील कोणत्याही अर्हतेबाबतच्या दाव्याची 
तपासणी/पडताळणी आयोगाने केलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित 
रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरात क्रमांक : ९/२०१८, व १०/२०१८, 
दिनांक २५.१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच शैक्षणिक आणि अन्य 
अटींची अर्हता दिनांक ०१.०५.२०१८ रोजी धारण केल्यासंदर्भातील खाली नमूद केलेली 
मूळ प्रमाणपत्रे उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित 
राहताना सदर प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 

१ वय/जन्मदिनांक 
२) अधिवास 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५७/१४-अ 


३) शौक्षणिक पात्रता 

४) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या बाबत 
महिला आरक्षणासंदर्भात विहित केलेले दिनांक १ एप्रिल, २०१६ किंवा 
तद्‌नंतरच्या दिनांकाचे प्रमाणपत्र 

५) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दल विहित नमुन्यात आणि विहित 
अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १ एप्रिल, २०१६ किंवा 
तद्‌नंतरच्या दिनांकाचे प्रमाणपत्र. 

६) खेळाडू/शारीरिक अपंगत्व असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम HIRI दिलेले 
मूळ प्रमाणपत्र. 

७ लघुटंकलेखक पदासाठी विहित केलेली मराठी लघुलेखनाची गती Co ॥ब्द प्रती 
मिनिट व मराठी टंकलेखनाची ३० area प्रति मिनिट आणि इंग्रजी लघुलेखनाची 
गती ८० शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाची गती vo शब्द प्रती मिनिट ही 
अर्हता धारण केल्याबाबतचे शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र. 


(३) उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंगत्व, जाती 
विषयक प्रमाणपत्र इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या 
विभागाने केली नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे 
आवश्‍यक आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंगत्व असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे इत्यादी सर्व मूळ 
प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार आहेत किंवा कसे? हे नियुक्‍ती 
RSI उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम तपासून पहावीत. तसेच, 
सर्व प्रमाणपत्रे आवश्‍यकतेनुसार संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून तपासून घेण्यात यावीत. 
आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक व योग्य ती प्रमाणपत्रे 
उमेदवार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांना सादर करु हाकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्‍ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 

(४ महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांकडून महिला 
व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:८२/२००१/मसेआ-२०००/ प्र.क्र.४१५/ 
का.२, दिनांक २५.५.२००१ व शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र.१९१/ १७/ 
का.२, दि.१५.१२.२०१७ नुसार झासनाने प्रस्तावित केलेले उन्नत व प्रगत गटात 
(क्रिमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १ एप्रिल, २०१६ किंवा तद्‌नंतरच्या दिनांकाचे 
प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचेकडून तपासून घेण्यात येईल व 
त्यामधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(१ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली 
असेल त्या उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ 
मधील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५७/१४-अ 


(६ उमेदवारांचे गोपनीय अहवाळ न तपासता त्यांचे नियतवाटप केले असल्याने उमेदवार 
शासकीय कर्मचारी असल्यास त्यांचे गोपनीय अभिलेख नियुक्‍ती देण्यापूर्वी तपासून 
त्यानंतरच नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा. 

(७ लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) र्‍या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणाऱ्या 
उमेदवाराकडे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/ 
प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ मधील तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. 
सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा C स्तर पैकी कोणतीही एक 
परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, 
मुंबई यांचेकडील अधिकृत ।॥॥8-0॥ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक 
प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस 
२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ४.२.२०१३ व शासन समक्रमांकित पूरकपत्र दिनांक 
८.१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, 
नियुक्‍ती स्विकारण्याच्यावेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्‍ती 
स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्‍त शासन निर्णयातील नमूद 
संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. या विहित 
कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवाराच्या सेवा समाप्त 
करण्यात येतील ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी. 

(८) लघुटंकलेखक (इंग्रजी) या पदावर नियुक्‍त होणा-या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन / 
मराठी टंकलेखन परिक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली १९९१ मधील नियम ३व ४ 
नुसार एतदर्थ मंडळाची मराठी लघुलेखनाची ८० शब्द प्रति मिनिट गतीची व मराठी 
टंकलेखनाची प्रति मिनिट ३० शब्द प्रति मिनिट गतीची परीक्षा, शासन सेवेत प्रविष्ट 
झाल्याच्या दिनांकापासून ज्यांनी प्रथम भाषा मराठी (उच्चस्तर) विषय घेऊन माध्यमिक 
शालांत परिक्षा उत्तीर्ण केली आहे अशा इंग्रजी लघुलेखकांनी चार वर्षाच्या आत व प्रथम 
भाषा म्हणून मराठी (उच्चस्तर) विषय न घेता माध्यमिक झालांत परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 
इंग्रजी लघुलेखकांनी चार वर्षांच्या आत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील, ही बाबही 
उमेदवारांच्या नियुक्ती आदेशात स्पष्ट करावी. तसेच हिदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी 
केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाळी नसेल किंवा तिला 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आव्यक राहील. 


(९१ उमेदवारांना साक्षांकन नमुने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पाठविण्यात आले आहेत. 
सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप करण्यात आलेल्या 
विभागात हजर होताना तो सादर करावा. हजर झालेल्या उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने 
प्राप्त करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन पोलीस विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल 
असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने 
कार्यवाही करुन तसे या विभागास अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या 
पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती 
पुढील आदेश होईपर्यंत करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात 
येईल.”असा स्पष्ट उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५७/१४-अ 


उमेदवाराच्या चारित्र्य पडताळणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक 
क्रमांकः:चापअ १०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील 
विचारात घेण्यात याव्यात. 

(१० अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे 
उन्नत व प्रगत गटात (क्रिमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७या 
वित्तीय वर्षातील प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/ २००८/ प्र.क्र.६९७/ 
विजाभज-१, दिनांक २४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 


(११ लघुटंकलेखकांची पदे ही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व बृहन्मुंबईतील विविध 
कार्यालयातील असल्याचे प्रस्तुत परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. 
त्यामुळे उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती/बदली देण्याची विनंती मान्य केली 
जाणार नाही व या संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही.तसेच, अन्य विभाग/ 
कार्यालयात पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. 
उमेदवारांनी सदर नियुक्‍ती विहीत मुदतीत स्विकारणे आवश्‍यक असून या संदर्भात 
उमेदवारांच्या मुदतवाढीच्या विनंती अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही वा याबाबतच्या 
पत्रव्यवहाराची पोचही या विभागाकडून दिली जाणार नाही. 

(१२) मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च 
करावयाची असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 

(१३) अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च 
उमेदवाराने स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

(१४) उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास 
तात्काळ सादर करावा. 

(१५ नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात यावी व त्यासोबतचे 
प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या विभागाकडे पाठविण्यात 
यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२५१५४२२४५२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
४: 


Gajanan 
Bhimrao Gurav lotr 


(71. fF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
उमेदवारासाठी सहपत्रे : 
१) रुजू अहवाल 
२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१५७/१४-अ 


कार्यालयांसाठीसहपत्रे 

१) उमेदवारांच्या नावांची यादी (उमेदवारांच्या भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 

२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 

३) लघुटंकलेखक परीक्षा २०१८ साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 

दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना) 

४) प्रतिवेदन नमुना (उमेदवार दि.२७.०८.२०१९ पर्यंत विभाग/कार्यालयात 
नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 
संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत 
दि. ३१.०८.२०१९ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा) 

प्रत -: 
१) अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
२) नियुक्ती प्राधिकारी, संबंधित बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
४) सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे). 
) 


५) संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परळसेवा लघुटंकलेखक (मराठी) परीक्षा 2017 मधून प्रतिक्षायादीतील मंत्रालयीन विभाग व बृहन्मुंबईतील राज्य शासकीय कार्यालयात करावयाचे नियतवाटप 
शासन ज्ञापन क्र -1518/प्र.क्र.157/14-अ 


अ.क्र. | गुणवत्ता i. ae व नांव 
क्रमांक 


18 अरुण 
भमणध्वनी - 9028294495 
ई मेल chandumore@gmail.com 


परळसेवा लघटकलेखव ) परीक्षा 2017 मधून Hartera भाग व ग राज्य शासका्य कार्यालयात करावयाचे नियतवाटप 


गुणवत्ता (ii 1 Wd नियतवाटप केले भाग/कार्यालय 
क्रमाक 
15 श्रीमती काळे ४ खुला ) खुला (महिला) द्योगिक व कामगार न्यायालय, Ys 
YAO - 7038480880 
3 मेल - shitalkale697@gmail.com 


लघुटंकलेखक (इंग्रजी/मराठी) या पदावर प्रतिक्षायादीतून नियतवाटप केलेल्या उमेदवारांसंबंधी मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागाचे आस्थापना अधिकारी व बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयाचे नियुक्ती प्राधिकारी 
यांनी द्यावयाचे प्रतिवेदन 


क्रमांक: ( विभाग / कार्यालयाचे नांब व पत्ता) 
दिनांक- 


प्रति, 


अवर सचिव ( कार्यासन १४ अ) 
सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४००० ३२ 


विषय: लघुटंकलेखक परीक्षा -२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतून शिफारस केलेल्या उमेदवारांची 
लघुटंकलेखक (इंग्रजो/मराठी) पदावर नियुक्‍ती 


संदर्भ:-पत्र क्रमांक: एएससी -१५१८/प्र.क्र.१५७/१४-अ, दिनांक २५ जुलै, २०१९ 


संदर्भाधीन पत्रान्वये लघुटंकलेखक ( इंग्रजी/मराठी ) या पदावर नियुक्‍तीसाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे 
प्रतिवेदन पुढील प्रमाणे आहे:- 


(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव रूजू झाल्याचा दिनांक 


(ब) नियुक्ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे ara 


बरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते लघुटंकलेखक (इंग्रजी/मराठी) 
पदावरील नियुक्तीसाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करीत त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले 
असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आलेल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणा-या (ब) येथे 
दर्शविलेल्या उमेदवाराची मूळ आवेदनपत्र या सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र -:बरीलप्रमाणे ( नियुक्‍ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम ) 


उमेदवाराचा रूजू अहवाल 
नियुक्ती दिलेल्या उमेदवाराने त्यास नियुक्ती दिलेल्या कार्यालयात रूजू झाल्याबाबतचा अहवाल 
दिनांक- 


उमेदवाराचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक - 
उमेदवाराची जन्म तारीख- 
उमेदवाराची शैक्षणिक अर्हता- 
उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक- 
उमेदवाराचा स्वतःचा मूळ प्रवर्ग- 


प्रति, 

अवर सचिव (कार्यासन १४ओ) 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४००० ३२ 


महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/ श्रीमती/कु. 
- नमूद करतो / करते की , आपले पत्र क्रमांक एएससी १५१८/ प्र.क्र. १५७ /१४ अ ,दिनांक २५.०७.२०१९ 
रोजीचे पत्र मला मिळाले. त्यानुसार मी या कार्यालयात 
लघुटंकलेखक ( इंग्रजी/मराठी) या पदावर दिनांक रोजी रूजू झालो / झाले. हे आपणांस 
माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


उमेदवारास नियुक्ती दिलेल्या कार्यालयाचा पत्ता* (खालील तळटीप पहावी) 


आपला/ आपली, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नाव 


* तळटीप :- उमेदवाराने नियुक्‍ती दिलेल्या विभाग / कार्यालयात रूजू झाल्यानंतर वरील पत्र तात्काळ या विभागास 
सादर करावे अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली 
जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


मंत्रालयीन विभाग नाव व पत्ता दूरध्वनी क्रमांक 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दुसरा मजला, २२७९३८४७/२२८१४९७१ 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय नाव व पत्ता दूरध्वनी क्रमांक 

प्रभारी प्रबंधक, २६४१८८१०/१५/१९ 


औद्योगिक न्यायालय, 
महाराष्ट्र, मुंबई 

प्रशासकीय इमारत, 

पहिला मजला, 

शासकीय वसाहत, 

वांद्रे (Ya), मुंबई - Yoo ०५१ 


TERT हा सेत! उ आखोग 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


cea टेलिफोन निमय इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, gate मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी . २२७५०५० फॅक्स : २२८८ 


गरत, 3 रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१८/१४८/२४८.२२१०२२२२. फॅक्स : २ 


mopsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.govin, https://mahampsc.mahgonline.gov.in 


a sag Pat Ri aS a Sea 212 & निर त का तचा तत टाक लात nai लगन टक तड काम शमा कानी 


धारिका क्रमांक : ९१(४)/६९०२/पंधरा दिनांक -२४जानेवारी, २०१८ 


मा. सचिव 

महाराष्ट्र शासन | 

सामान्य प्रशासन विभाग, १४ अ 

खोली क्र.५५९(विस्तार),पाचवा मजला, 
मादाम कामा रोड. हुतात्मा राजगुरु चोक 


मंत्रालय,मुंबई ०००३२ 
सरळसेवा प्रवेश 


लघुटंकलेखक (मराठी) (जा.क्र.०९/२०१८),(इंग्रजी) (जा.क्र.१०/२०१८), गट-क 


¢ 


BUTEA विषयावरोल पत्र क्र. एएससी १५१६/प्र.क्र.२०७/१६/१४ अ, दिनांक १८ जुले, २०९७ च्या पत्रासोबत पाठविलेल्या 
उपणजीपत्राच्या संदर्भाने आपणांस असे कळंडिण्यात येते को, खाली नमुद केलेल्या पदांकरीता आयोगाने दिनांक २५ जानेवारी, 
२०९८ रोजी जाहिरात दिली असून उमेदवारांना भरुन पाठविलेले अज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक ९४ फेब्रुवारी, २०१८ 


Te 


१.लघुटंकलेखक (मराठी) गट-क, (जा.क्र.०९ /२०१९८) - पद संख्या- ११. 


च्य 


सदरहू जाहिरातीच्या दोन प्रतो या सोबत पाठवित आहे. 


न रः आपली विश्वासू 


———_ 


हि) चि व ह . wey) 
Se 3. eee as 
& ze (a. अमृते) 
‘ : अबर्‌ सचिव 


दु. es पहाराष्ट लोकसेवा आयोग 
one "> x हाराष्ट्र लाकसंबा ATS 
oN UY 
> SoA ce 
VAS a yy ae 
~~ ~ ay nw / शे 
Ae ला 
“>> Dy 
ह > 


राहून मागासवर्गायांच्या आरक्षित GRETA 


2. 


मुख्य erie 67 9 4 ८ वा He, कु 
wie कार्यालय : des ऑफ gic इ 


om ऑंक्स : “i 
सकस : २२७७३०५९६० 


मेल - sec. mpsc@maharashtr 


erestetes ELSE 91 


nahaonline gowin 


आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रश र eet - & या पदाच्या 
१९ जागांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात 2c), या पदासाठी खालोल अटो ब अहेतांची पूर्तता करणारे 
उमेदवार अर्ज करु शकतात. 
२ . उपलब्ध पदसंख्या :- ९९ 
अ) मंत्रालयीन प्रशास 


प्बपटव्ध Qs fore 


एकण | अमागास | एकूण एकण 


मागासवगीय 


लळित द 
= ll Bs 
| अमहिला (30%)! -- 

| बोखेळाडू५%) 


| जात प्रवर्ग T । अ.जा Taare > एकूण | 
| | 

ee कळा 

| ees टी स्य 


सर्वसाधारण | १ | 
| आमला (३०% ९ 
| बखेळाड८ळ | sa 
२.१ व्र 
आहे. 

२.२ सामान्य प्रशासन विभागाने कळविल्या 
२०५३/२०१४ श्री UPS शुक्‍ला विरुध्द महाश 


नमूद केलेल्या पदसंख्येत ब आरक्षण 


एणेल्या रिट याचिका क्र 
-या अंतिम निशयाच्या अधीन 


& ४६ एप्रिल २०१६ च्या 
गता किंबा मेंदुचा 


२.३ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निणय 2 
अनुषंगाने (अ) अंधत्व/क्षेणदृष्टी (Blindness ew ४ 
अधागवायू (locomotor disabuity or ¢ 
करण्यासाठी पात्र आहेत. TANT विकलांश इ 
२.४ महिला आरक्षण ब त्या संदर्भातोल नान वर Co): wes गागासंवर्गीच मारक्षण सर त्या संदर्भातील नॉन 
क्रिमीलेयर (NCL) प्रमाणपत्र ; संकेलस्थळावरील 
"सरळसेवा भरती " विभागातील "उमर Seay त्याचे अनुपालन 
करावे 

टीप -- मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात 


पं 


ay 
mary f 


ed 


ca 


ua पदासाठी एकत्रित 


शिफारस artery greener gees 
३. वेतनश्रेणी : पे बॅ्डस. ५२.7: 3... 
४. पात्रता विषयक अटो 
४.१९ उमेदवार भारतोर 
४.२ उमदवार FE 
४.३२ वय -- १) 
मागासवगाया 
४.४ शासन सेवेत द 
येईल. तथापि wrasse याः 
एकच सवलत उपलब्ध राह 
४.५ शैक्षणिक अईता - 


हारा 


४.६ संगणक ठार 


MS-CIT परोक्षा किर क RS 


ao 


aT "C" स्तर UR SAI 8 त्याला पम 


८. प्रस्तृत पदासाठी 


) BANAT. Ou YO) 


७५.९ चाळणी परीक्षा के 


परीक्षेचे गुण अँ 
जाहिरातीतील faite मूळ oe 


[ol Ge 


Use, सदर पराश्चा arcu 


पहाव्यात, 


संगणकावर टंकालिखात sue याति सर? 


ठरण्यासाठी उमेदवाराने; - 


शुणांपेक्षा कमी गृण प्राण = 


५.३ लघुलेखन-रंकलेखन दार 


घेण्यात येणा-वा लर 


किमान we गुण पात कारणा 


५.४ लघुलखन-टंकले 


5 art ache ia 
पदाची गुणवत्ता वादी 


क 


शासनास शिफारस करण्यात पन 


६. जे उमेदवार चवळीची थाल्ती राण करना eee 


SUN ies नय sa उमेदवारांकरीता ३८ वर्षापेक्षा व 


वयोमर्याला & वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात 


Le 1, शासन कर्मचारी म्हणून ५ वर्षाची 
मराठी टंकलेखनाची गती ३० शब्द 
ग्र चे प्रमाणपत्र आवश्यक) 


च्य व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांची 


cess ८:९५. किवा "७" किंबा "A" किंवा "8 


Cap STS येणार आहे 


"पून करण्यासाठी वेण्यात येत अराल्यामुळे त्या 


रोखा घेण्यात येणार असल्यामुळे 


ORES यथावकारा Ute करण्यात 


आयोगाच्या वेब सार्डटवर 


रि 
: ४. oy ear array 
ms EAR बाल! 


गायोगाच्या कार्यालयात वा 
op. une est eas घेतल्यावर त्यांना ते 


cote वळणी ७० गुणांची राहील. मुलाखतीस पात्र 


र ; गण परात करणे आवश्यक आहे. ३९ 

TREES oy गणा SMe यडल मलाखतापूवा 

ज़ 1 २० गुण अशा एकूण १०० गुणांपैको 
याया तया करण्यात येईल 

Te प्राप्त गुणांच्या आधारे प्रस्तुत 

8 नल उदे व गुणवत्ता या आधारे उमेदवारांची 


पवा स ्ठा SUT ठरविण्यात येईल. 


७. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpse.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 
८. शुल्क: - 
८.९. अमागास उमेदवारांकरिता - रु. ३७४/-, मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु. २७४/- 
८.२ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा किंवा पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये सबलत किंवा सूट याचा फायदा 
घेतला आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 
९. अर्ज करण्याची पध्दत - 
९.१९ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
९.२ पात्र उमेदवारांना वेब-बेस्ड (Web-based) ऑन लाईन अर्ज https://.mahampsc.mahaonline.gov.in या 
वेबसाईटद्वारे दिनांक २५ जानेवारी, २०१८ ते दिनांक ९४ फेब्रुवारी, २०१८ या कालावधीत सादर करणे 
आवश्यक राहील. 
९.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या hittps://.mahampsc.mahaonline.gov.in 
www. 11080.९0५.11 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
९.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार 


नाही. 


९.५ आयोगाने निश्‍चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल :- 
(९) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे (२) नेटबँकिंग (३) डेबीट कार्ड (४)क्रेडिट कार्ड (५) संग्राम केंद्र/ 
सीएफसी (नागरीक सुविधा केंद्र) 
https://-mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि सीएफसी ची सूची 


ine.gov.an तसंच 


९.६  https://.mahamp 
उपलब्ध आहे. 
९.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा :- 

(९) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते " या लिक वर क्लिक करावे. 
(२) “माझे खाते ” या लिक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / 
न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर * Unpaid ' असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी “Pay 
Now’ अशी लिक उपलब्ध असेल. 
(3) “Pay Now” या लिक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. 
(९) ऑनलाईन पेमेंट (२) नागरी सुविधा केंद्र (३)चलनाद्वारे 
(४) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील. 
(५) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र 
अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्‍त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या 
अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
(६) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट 
बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
(७) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर 
केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या 
दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 
१०. चाळणी परीक्षेचे प्रवेश प्रमाणपत्र सदर परीक्षेच्या अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस 
अगोदर उमेदवारास त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमेदवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड 
करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
११. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला 
जाणार नाही. 
१२. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-३ 
१०९२/प्र.क्र.९६/१९२/१९६-अ दिनांक ९३ ऑगस्ट २०१४ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
१३. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व मुळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे 
नाकारले जाईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 


१४. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल 
फोन अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास.बाळगण्यास वा वापरण्यास 
Wad मनाई आहे. 

१५. विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा VIER 
भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक १४ फेब्रुवारी, ९२०१८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे 
आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिक बंद होईल. 

१६. चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८ पर्यंत बँकेच्या 
कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाहो. 


तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 


राजन बा. खोत 


ठिकाण :- मुंबई 
उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


दिनांक :- २५/०१/२०१८ 


Were त्यो र उ 
Maharashtra Public Service Commission 


व्य के en F si 
मुख्य कार्यालय So व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि ad नार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२५ दूरथ्वनी - २०२९७११५०५ Haw + 2ecoutye 
फोटे कायातिय : सेक ऑफ इंडिया इमारत. ३ रा माळा, कोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७७०२१०/१ चट रट सेस्पेपयेसरर, फॅक्स : २२६७३० १८ 


ड-मेल ~ sec. mpsc@maharashtra.gov.in वेखसाईठ - wwewm pec.gov.in, https: /mahampse.mahaoniine.gov.in 


लघुटंकलेखक (इंग्रजी), गट - क 
सामान्य प्रशासन विभाग 
धारिका क्रमांक : १९(४)/६९०२(/६)/पंधरा 
जाहिरात क्रमांक : ९०/२०९८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत लघुटंकलेखक (इंग्रजी ) गट - क या पदाच्या 
१२ जागांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी ब अहतांची पूर्तता करणारे 
उमेदवार अर्ज करु शकतात. 
२ . उपलब्ध पदसंख्या :- 22 
अ) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लघुटंकलेखक (इंग्रजी) - ४ पदे 


जात प्रवर्ग  ।अ.जा | अ.ज | faa । भ.ज.) भ.ज. भ.ज. वि.मा.प्र.इ.मा.वा एकूण । अमागास| एकूण 
(अ) | (ब) | (क) | © | ॥गासदव पदे 
रिक्त प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 
घलेसा£ ] ५: Bes | oe es Re कजी हक. i ea! “dee we ed 
ios Es eae 
अ)महिला (३०%) -- -- डी न. | = = 2 x ae ge 
केब्हृ [Pe 


क) माजी -- -- ह» alee = 2H श्र | 
| सैनिक १५% | । | 
(* उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी SARA, # उपलब्ध असल्यास म HAS! आर्राक्षत) = 

g >: कार्यालयातील लधटळ 


पकोय लघुटंकलेखक (इंग्रजी) -८< पदे 
भ.ज. भ.ज. भ.ज. i मात एकूण | अमागास 
@| © 


ब) Gere 


जात प्रवर्ग । 


शक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समातर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोालप्रमाणे <i 
Ree, rae t eT: fi x 
es | शै ळे 1 ९१ [= it, nes -- 7 ९ | | २ Le ol 
wanes fj rie 


a ग | 2 een Le = 
| बोखेळाडूळ) | रि ae ली oe 
| Sire eA १५% | Mad \ ft | mt 

(* उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरक्षित, # उपलब्ध असल्यास माजी सैनिकांसाठी आरक्षित) 
२.९ वर नमृद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 
२.२ सामान्य प्रशासन विभागाने कळविल्यानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र. 
२०५३/२०१४ श्री संजिव शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन ब इतर संलग्न याचिका प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या आरक्षित पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. 
२.३ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. कअस - १३१५/ प्रक्र.१२०/९४ - ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ च्या 
अनुषंगाने (अ) अंधत्व/क्षीणदृष्टी (Blindness/Low ७डागा)ब) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा 
अर्धांगवायू (locomotor disability or cerebral palsy) प्रवर्गाचे विकलांग असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज 
करण्यासाठी पात्र आहेत. तथापि विकलांग वर्गवारीसाठी पद आरक्षित नाही. 


२.४ शासन आदेशानुसःर भ.ज.(ब) वर्गवारीसाठी seem असलेले पद आंतरपरिवर्ततीय असून आरक्षित पदावर योग्य 
उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास शासनाच्या अंतर्गत परिवर्तनीयतेच्या धोरणानुसार सदर पदासाठी बि.जा.(अ), भ.ज.(क), 
भ.ज. (ड) या पैको उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा गगवत्तेच्या आधारावर विचार करण्यात येईल. 

२.५ महिला आरक्षण ब त्या संदर्भातील नॉन क्रिमीलेयर NCL) तसेच मागासवर्गीय आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन 
क्रिमीलेयर (NCL) प्रमाणपत्राचा नमुना आणि इतर अटी व शर्तीबाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 
"सरळसेवा भरती " विभागातील "उमेदवारांना सर्वसाधारण सुचनांचे" काळजीपुर्वक अवलोकन करुनच त्याचे अनुपालन 
कराबे. 

टीप -- मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील व वृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयातील सर्व पदांसाठी एकत्रित 
शिफारस यादीद्वारे शासनास उमेदवारांच्या शिफारशी करण्यात येतील. 

३. वेतनश्रेणी : पे बॅण्ड रु. ५२००-२०२००/-, ग्रेड पे रु. २४००/-अधिक इतर भत्ते . 

४. पात्रता विषयक अटी 

४.९ उमेदवार भारतीय नागरोक असावा. 

४.२ उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे. 

४.३ वय -- दिनांळ ९ मे, २०१८ रोजी १८ atl पण असावे, तसेच अमागास उमेदवारांकरीता ३८ वर्षापेक्षा व 

मागासवर्गायांसाठी ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 

४.४ शासन सेवेत पुर्णवेळ कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षापर्यंत शिथिल 
करण्यात येईल. तथापि शासनसेबेतोल मागासवर्गीय उमेदवारांचे वयोमर्यादेतील सबलती tact, शासन 
कर्मचारी म्हणून ५ वर्षाची एकच सवलत उपलब्ध राहील. 

४.५ अर्हता -- अ) माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 

ब) इंग्रजी लघुलेखनाची गती co शब्द प्रति मिनिट ब इंग्रजी टंकलेखनाची गती wo शब्द प्रति 
मिनिट (तत्संबंधी शासकोठ परीक्षा मंडळाचे ग्रमाणपत्र आवश्यक) 

४.६ संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक. (महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांची 


हः 


MS-CIT परीक्षा किवा D.O.E.A.C.C. सोसायटोच्या अधिकृत "९..." किंबा "0" किंबा "A" किंबा "8" 
किंवा "C" स्तर परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक.) 
४.७ मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील व बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लघुटंकलेखक (इंग्रजी) या 
पदावर नियुक्‍ती होणा-या उमेदवारांना ग.ना.से. Git लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त कराबयाच्या 
मराठी लघुलेखक/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्‍्तीचो करण्याबाबत) नियमावली १९९१ मधील नियम ३ व ४ नुसार, 
एतदर्थ मंडळाची मराठी लघुलेखनाची ८० शब्द प्रति मिनिट ब मराठी टंकलेखनाची ३० शब्द प्रति मिनिट परीक्षा, 
शासन सेवेत प्रविष्ठ झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या आत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. तथापि, शासन 
अधिसूचना क्र. टंलेप २०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा २, दिनांक २४/०३/२००७ मधील तरतुदीनुसार, ज्या इंग्रजी 
लघुलेखकांनी मूळ नियुक्तीच्या बेळी किंवा यथास्थिती, शासकीय सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या 
कालावधीत मराठी लघुलेखनाचे ८० शब्द प्रति मिनिट ब मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे अथवा 
अधिक गतीचे मराठी लघुलेखन व मराठी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण केले आहे अशा इंग्रजी 
लघुलेखकांना एतदर्थ मंडळाची ८० शब्द प्रात मिनिट मराठी लघुलेखनाची ब ३० शब्द प्रति मिनिट मराठी 
टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल. 
५. प्रस्तूत पदासाठी खालील तीन टप्यांमध्ये सदर भरतो प्रक्रिया घेण्यात येणार आहे. 

१) वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची चाळणी परीक्षा - १०० गुण 

२) लघुलेखन-टंकलेखन चाचणी - ७५ गुण 


३) मुलाखत - २५ गुण 


८.१ चाळणी परीक्षा केवळ मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी घेण्यात येत असल्यामुळे 
त्या परीक्षेचे गुण अंतिम निकालासाठी विचारात घेण्यात येणार नाहीत. चाळणी परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे 
जाहिरातीतील विहित मूळ अर्हता शिथिल केली जाणार नाही. सदर परीक्षेची तारीख यथावकाश प्रसिध्द करण्यात 
येईल. सदर परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षा योजना, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेब साईटवर 
पहाव्यात. 

८.२ मुलाखतीसाठी बोलविलेल्या उमेदवारांची मुलाखतीपूर्वो महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात वा 
अन्यत्र लघुलेखनाची-टंकलेखनाची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात येईल. उमेदवारांनी लघुलेखन घेतल्यावर त्यांना ते 
संगणकावर टंकलिखीत करुन द्यावे लागेल. लघुलेखन-टंकलेखन चाचणी ७५ गुणांची राहील. मुलाखतीस पात्र 
ठरण्यासाठी उमेदवारांना लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीमध्ये किमान ३१ गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ३१ 
गुणांपेक्षा कमी गुण प्राप्त झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेतलो जाणार नाही. 

८.३ लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची २५ गुणांची मुलाखत घेण्यात येईल. 
मुलाखतीपूर्वी घेण्यात येणा-या लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीचे ७५ गुण व मुलाखतीचे २५ गुण अशा एकूण १०० 
गुणांपैकी किमान ४१ गुण प्राप्त करणा-या उमेदवारांचाच फक्त शिफारशीसाठी विचार करण्यात येईल. 

०.४ लघुलेखन-टंकलेखन चाचणीचे व मुलाखतीचे गुण अशा एकुण Roo गुणांपैकी प्राप्त गुणांच्या आधारे प्रस्तुत 
पदाची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल ब वर्गवारी निहाय उपलब्ध पदे व गुणवत्ता या आधारे उमेदवारांची 
शासनास शिफारस करण्यात येईल. 


६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 
७. कर्तव्ये ब जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशोल आयोगाच्या www.mpse.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 
८. शुल्क : - 
८.९. अमागास उमेदवारांकरिता - रु. ३७४/-, मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु. २७४/- 
८.२ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा किंवा पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये सवलत किंबा सूट याचा फायदा 
@ घेतला आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 
९. अर्ज करण्याची पध्दत — 
९.९ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
९.२ पात्र उमेदवारांना वेब-बेस्ड (Web-based) ऑन लाईन अर्ज https://-mahampsc.mahaonline.gov.in sc.mahaonline.gov.in या 
वेबसाईटद्वारे दिनांक २५ जानेवारी, २०९८ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०९८ या कालावधीत सादर करणे 
आवश्यक राहील. 
९.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https: //.mahampse.mahaonline gov. in तसेच 
www. mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
२४ विहित पतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार 
नाही. 
२.५ आयोगाने निश्‍चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल :- 
(९) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे (२) नेटबँकिंग (३) डेबीट कार्ड (४) क्रेडिट कार्ड (५) संग्राम केंद्र/ 
सीएफसी (नागरोक सुविधा केंद्र) 
९.६ https://.mahampsc.mahaonline.gov.in 
उपलब्ध आहे 
९.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा :- 


र 


»०४.10 येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतींमध्ये) आणि सीएफसी ची सूची 


(१) शुल्क परण्फकांरता पुष्य पृष्टाच्या ण्या ere ' माझे खाते " या लिक तर क्लिक करावे 

(२) अ नेर SECA अज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / 
न भरल्याच्या नोंदीसह पपर Unpaid ' असे लिंडिलेले असेल. त्या ठिकाणी “Pay Now 
अशी लिक उपलब्ध 3 
(३) “Daw Now” 


ने अनिलाहन THE करु BHAT. 
उपस्नब्ध HUTT Tae! प्रत घेऊन नागरो सुविधा केंद्र अथवा 
शकतो, suse कारवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 


(४) उमंदवार 
(५) नांगरी सुविधा ae हा 
संग्राम केंद्रात जाऊन See wen 
दिनांकापूर्वी पूण त्रण आवश्यक राहाल, 
(६) BUTE उ: शरा 


aoc 
कोणत्याही 


उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 
चा धरणा केला जाऊ शकता 
DHS TAB शुल्क भराबयांचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या 
[न तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या 
PCR वेळेत प्रोक्षा शल्क भरणे आरण्यक < 
१०. चाळणी परोक्षेचे प्रवेश प्रमाणपत्र संदर परोक्षेच्या = 
उमेदवारास त्याच्या प्रोफाइलव्दारे उपलब्ध करुन देण्य 
चाळणी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक अडे 
चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश धपाणापत्र आणणे सर्न 
जाणार नाहो 
१२. समांतर आरक्षणाजाळजत Srey परिण्त्रक, सागान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक weer ३ ९१०९२/प्र.क्र.१६/१२/१९६- 
अ दिनांक १३ ऑगस्ट २०९४ आणि तदनंतर शासनाने यासंरभात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आनेशामसार कार्यवाही 
करण्यात येईल 
१३. मुलाखतीसाठी evans seen weary, पळाखतीचे वेळी सर्व मुळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे 
सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर ग केल्यास अथवा ती योण्य नसल्यास sere घेण्याचे नाकारले जाईल 
याची उमेदवारांनी नोंद carat, 
९४. आयागाच्या कायालयात, परीका कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच weno वेळी मोबाईल फोन अथवा 
इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपक शाधने आणण्यास, बाळग४्यास ar वापरण्यास सकत सनाई आहे. 
९५. विहित पध्दतीने अज सादर करुन ऑनल 
भरण्याकरिता चलनाची पट घेण्याची arden vey डं 


नांळा नंतर ब Mega ७ दिवस अगोदर 
उमदेबाराने चाळणी परोक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे ब 


Hag दिन 


चे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला 


दिनांक ९५ फेब्रवारी, २०१८ पर्यंत बॅकेच्या 
STS वेध मानळे जाणार नाही 


ठिकाण :- मुंबई | राजन बा. खोत 
दिनांक :- २५/०१/२०१८ उपसचित्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


